राज्यातील कृषी विद्यापीठे व त्यांच्याशी 
संलग्न महाविद्यालयांमध्ये दि २५ जानेवारी 
रोजी राष्ट्रीय मतदार दिन राबविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण १५२१/प्र.क्र.१०४/६-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०६ जानेवारी, २०२२. 


वाचा: १. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग यांचे परिपत्रक 
क्र. संकीर्ण १५२१/ प्र.क्र.१०१/६-अ, दि. १० ऑगस्ट, २०२१. 
२.प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे अर्धशासकीय पत्र क्र. 
संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.८००/२१/३३, दिनांक २० डिसेंबर, २०२१. 


परिपत्रक 
दिनांक २५ जानेवारी, १९५० रोजी भारत निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली. भारत निवडणूक 


आयोगाचा हा स्थापना दिवस २०११ पासून संपूर्ण देशभरात -राष्ट्रीय मतदार दिन म्हणून साजरा केला 


जातो. राष्ट्रीय मतदार दिन साजरा करण्याचा मुख्य उद्देश हा मतदारांना, विशेषतः नवमतदारांना मतदार 


यादीत नाव नोंदणीसाठी प्रोत्साहन देणे, सुलभरीत्या त्यांची नाव नोंदणी करून घेणे, हा आहे. देशातील 


मतदारांना समर्पित केलेल्या या दिवसाचा उपयोग मतदारांचा निवडणूक प्रक्रियेतील सहभाग वाढावा 


म्हणून त्यांना जागरूक करण्यासाठी केला जातो. राष्ट्रीय मतदार दिनाच्या कार्यक्रमात नवमतदारांचा 


सत्कार करून त्यांना मतदार ओळखपत्र दिले जाते. 


या पार्श्वभूमीवर सुजाण आणि जबाबदार नागरिक घडविण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व कृषी विद्यापीठे 


आणि त्यांच्याशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये दि.२५ जानेवारी रोजी राष्ट्रीय मतदार दिन दरवर्षी अनिवार्यपणे 


साजरा करण्यात यावा. सदर दिवशी पुढीलप्रमाणे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात यावे:- 


«७ कृषी विभागाच्या दि.१० ऑगस्ट, २०२१ रोजीच्या परिपत्रकानुसार महाविद्यालयांमध्ये स्थापन 


केलेल्या निवडणूक साक्षरता मंडळ या व्यासपीठांतर्गत सदर दिवशी विद्यार्थ्यांसाठी मताधिकार, 


लोकशाही या विषयासंबंधी विविध स्पर्धा घेण्यात याव्यात : निबंध, वक्तृत्व, रांगोळी, चित्रकला, 
भित्तिपत्रक (पोस्टर), रील (एक मिनिटांचे व्हिडिओ), मीम, गाणे, विडंबन काव्य, घोषवाक्य इ. स्पर्धा. 
(मताधिकार, लोकशाही या संबंधीच्या सर्वसमावेशक स्पर्धांच्या विषयांची यादी सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट १ मध्ये देण्यात आली आहे.) 


७ मताधिकार, लोकशाही यासंबंधी परिसंवाद, व्याख्यान यांचे आयोजन करावे. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण १५२१/प्र.क्र.१०४/६-ओ 


«७ विद्यार्थ्यासोबत लोकझाहीवर निष्ठा ठेवण्यासंबंधी शापथ घेण्याचा कार्यक्रम घेण्यात यावा. (मराठी, 


हिंदी आणि इंग्रजी भाषांतील शपथेचा नमुना सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट २ मध्ये देण्यात आळेळा 
आहे.) 


उपरोल्लटिखित उपक्रमांशिवाय महाविद्यालयांना इतरही पद्धतीने राष्ट्रीय मतदार दिन साजरा करता 


येईल. तसेच, सदर कार्यक्रम साजरा करताना कोविड-१९ संबंधी शासनाच्या नियमांचे पालन करण्यात 
यावे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०१०६१५३३५९५६०१ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Balasaheb Kis: 
=IN, o= 


‘isan Raskar 
DN: c: =GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
a a S a h e AND AI PARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4. 193f4d4e49359ddfdb4a9eb4176d16d9032454ac5c700 
ad6e 
Kisan Raskar 2" 
6A1Al 


59C86FCC105FE11B11B0E29C44034464028D, 
'33CA63C8A2F2B360EBF1C6AC77 
saheb Kisan Raskar 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत - 

१. मा. राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा. प्रधान सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 

३. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे 

४. कुलगुरू/ कुलसचिव/अधिष्ठाता, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी 

५. कुलगुरू/ कुलसचिव/अधिष्ठाता, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोळा 
कुलगुरू/ कुलसचिव/अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी 
कुलगुरू/ कुलसचिव/अधिष्ठाता, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 
. जिल्हा निवडणूक अधिकारी, सर्व जिल्हे. 
निवडनस्ती. 


one G&G -€४ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण १५२१/प्र.क्र.१०४/६-ओ 


परिशिष्ट १ 


विविध स्पर्धासाठी विषयांची यादी पुढे देण्यात आली आहे. महाविद्यालयांना याव्यतिरिक्त इतरही 
स्पर्धा मताधिकार, लोकशाही यांसंबंधी विषय देऊन घेता येतील. यांतील काही स्पर्धा राष्ट्रीय मतदार 
दिनाच्या आधी घेऊन सदर दिवशी विद्यार्थ्यांना बक्षिसे देण्यात यावीत. तसेच, रांगोळी, भित्तिपत्रक या 
स्पर्धाचे आयोजन सदर दिवशीही करता येईल, जेणेकरून वातावरणनिर्मिती होईल. या काळात 
महाविद्यालये ऑनलाइन सुरू असतीळ तर आभासी व्यासपीठावरून शक्‍य होतीळ, अशा स्पर्धा घेण्यात 
याव्यात. 


अ. निबंध 


. मी मताधिकार बजावणार कारण... 

. मताधिकाराची सकती करावी का? 

. सोहळा लोकझाहीचा जागर मताधिकाराचा 

. हक्क वंचितांचे मार्ग मताधिकाराचा 

५. मी नव्या युगाचा / युगाची मतदार 

६. शहरी मतदारांची अनास्था - कारणे आणि उपाय 
. मी माझं मत विकणार नाही! 

. एका बोटावरच्या शाईची किंमत? 


co “०७ AD -0 


ळ 


io. 


आ. मीम 


. निवडणुकीच्या दिवशी फिरायला जाणारे लोक 

. सगळी व्यवस्था भ्रष्ट आहे असे समजून मताधिकार न बजावणारे लोक 

. मतदार नोंदणी न करणारे लोक 

. अठराव्या वर्षाची जबाबदारी - मतदार नोंदणी 

५. माझ्या महाविद्यालयातील १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या युवांनी मतदार नोंदणी करावी म्हणून... 


०८ AW A OO 


इ. लघुपट 
१. गोष्ट लोकशाहीची 
२. मताधिकार हा माझा कायदेशीर अधिकार 
३. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराचे महत्त्व 
४. अपंगांच्या मताधिकाराचे महत्त्व आणि आवाहन 
५. तृतीय पंथीयांच्या मताधिकाराचे महत्त्व आणि आवाहन 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


IIR परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण १५२१/प्र.क्र.१०४/६-ओ 


ई 


क्क्तृत्व 

१. आपल्या देशात लोकशाही रुजली आहे का? 

२. .....म्हणून मी मताधिकार बजावतो / बजावते! 

३. लोकशाही आणि तरुण मतदार 

४. व्यवस्था बदलाचा राजमार्ग : मताधिकार 

५. मताधिकाराची सकती करावी का? 

६. सक्षम लोकशाहीची पहिली पायरी - मतदार नोंदणी 


उ. चित्रकला 


१. १८ वर्षे पूर्ण झालेल्यांना मतदार नोंदणी करण्याचे आवाहन 
२. स्त्रियांना मतदार नोंदणीचे आवाहन 

३. अपंगांच्या मताधिकाराचे महत्त्व आणि आवाहन 

४. तृतीय पंथीयांच्या मताधिकाराचे महत्त्व आणि आवाहन 


ऊ. घोषवाक्य 


१. सर्वोत्कृष्ट शासनपद्धती - लोकशाही 
२. १८ वर्षे पूर्ण झालेल्यांना मतदार नोंदणीचे आवाहन 
३. मताधिकाराचे महत्त्व 


१) लोकशाही झासनपद्धतीचे फायदे 
२) १८ वर्षे पूर्ण झालेल्यांना मतदार नोंदणीचे आवाहन 
३) सक्षम लोकशाहीसाठी मताधिकाराचे महत्त्व 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण १५२१/प्र.क्र.१०४/६-ओ 
परिशिष्ट २ 
राष्ट्रीय मतदार दिवस 


मतदारांसाठी प्रतिज्ञा 


मराठी 


“आम्ही, भारताचे नागरिक, लोकशाहीवर निष्ठा ठेवून, याद्वारे, प्रतिज्ञा करतो की, आपल्या 
देशाच्या लोकशाही परंपरांचे जतन करु आणि मुक्‍त नि:पक्षपाती व शांततापूर्ण वातावरणातील निवडणूकांचे 
पावित्र्य राखू व प्रत्येक निवडणूकीत निर्भयपणे तसेच धर्म, वंश, जात, समाज, भाषा यांच्या विचारांच्या 


प्रभावाखाली न येता किंवा कोणत्याही प्रलोभनास बळी न पडता मतदान करु 

“हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र मे अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं की, हम अपने 
देश की लोकतांत्रिक परम्पराओंकी मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं ज्ांतिपूर्ण निर्वाचन की 
गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन 
से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनो में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.” 

English 

“We, the citizens of India, having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold 

the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections, 


and to vote in every election fearlessly and without being influenced by considerations of 


religion, race, caste, language or any inducement.” 


REKERERERERERERER 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


